समाज 


कल्याण आयुक्तालयाच्या 


आस्थापनेवरील कार्यालय अधिक्षक व वरिष्ठ 
समाज कल्याण निरीक्षक, गट-क या निम्न 
dad समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब 


संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात नियमित 
निवडसूचीतून पदोन्नाती देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन आदेश क्र.सकआ २०२२/प्र.क्र.१२५/आस्था-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, 2023 
वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि. ०१.०८.२०१९ 
२) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सकआ/आस्था-१/वर्ग-२/पदोन्न्ती/२०२३-२४/का-६/१०९४, 
दि. 20.08.2023 
शासन आदेठा- 


समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यालय अधिक्षक व वरिष्ठ समाज कल्याण 


निरीक्षक गट-क (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-१४ : ३८६००-१२२८००) या निम्न संवर्गातून समाज 
कल्याण अधिकारी, गट-ब (वेतन मेॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गात 
खालील अटींच्या अधिन राहुन, सेवाज्येष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात सन २०२२-२३ च्या नियमित 
निवडसूचीतून पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 

ea २. ३. ar. -.-_ *- 7. 

| श्रीमती ज्योत्स्ना for, कार्यालय। इमाव (far अधिकारी (शानिशा) सहाय्यक 
अधिक्षक, जिल्हा समाज कल्याण आयुक्‍त, समाज कल्याण, यवतमाळ 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ 

२. श्री. पी. डी. सुसतकर, वरिष्ठ समाज) अ.ज. |संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्त, प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अकोला 
समाज कल्याण, अकोला 

३. श्रीमती श्रावस्ती मेश्राम, कार्यालय अ.जा. ।संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
अधिक्षक, जिल्हा समाज कल्याण, जिल्हा प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीड 
परिषद, अमरावती 

४. श्रीमती ए. एस. लाखाडे, कार्यालय॥ अ.ज. (fer अधिकारी (शानिशा) सहाय्यक 
अधिक्षक, सहाय्यक आयुक्त, समाज आयुक्‍त, समाज कल्याण, छत्रपती 
कल्याण, लातूर संभाजीनगर 

५. श्री. shat केदार, वरिष्ठ समाज कल्याण इमाव ।संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा 
कल्याण, वर्धा 


शासन आदेश क्रमांकः CHS २०२२/प्र.क्र.१२५/आस्था-२ 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 

1१. | ७ २. ३. rn: 

६. श्रीमती एन. एस. रायते, कार्यालय| इमाव ।संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
अधिक्षक, जिल्हा समाज कल्याण प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव 
अधिकारी जिल्हा परिषद, नाशिक 

७. श्रीमती शालीनी प्रभे, कार्यालय अधिक्षक,| अ.जा. [faery अधिकारी (शानिजा) समाज 
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
अमरावती 

२. उअटीवरशार्ती- 
१. निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 
अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 
दि. ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायाल, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले 
असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहमती देण्यात येत आहे. 

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, १६-ब यांनी 
दि. २०.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सुचनानुसार निवडसूचीस मान्प्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ५७०१.०८.२०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधिन 
राहून सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

६. सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. १२.०९.२०१६ 
नुसार कार्यवाही करण्यात यावी 

३ निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता आयुक्‍त, समाज कल्याण 
पुणे यांनी त्यांचेकडील कार्यभार अन्य PHIM GS सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी त्यांना पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन त्याबाबतचा रुजू 
अहवाल आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे व शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१७१५१२४०३१२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SATISH M aie 7 

KHAIRMODE जव 
(सतीश खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश PATH: MHA २०२२/प्र.क्र.१२५/आस्था-२ 


३. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

४. अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (सवी 

५. उपायुक्‍त, समाज कल्याण (सवी 

६. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण (सर्व) 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. सर्व सहसचिव/उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा.सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे यांचेमार्फत) 

१२. निवडनस्ती आस्था -२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


